कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा 
कारागृह वर्ग-२/उप अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह या संवर्गातील बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१४६/तुरुंग-१ 
मंत्रालय,३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई- Yoo ००५ 
तारीख: ३० मे, २०१३ 


शासन आदेठा: 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अन्वये कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह 
वर्ग-२/उप अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांची बदली 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या कारागृहात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे | सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतर पदस्थापनेचे कारागृह 
नाव कारागृह 
१ श्री.बी.आर.मोरे | परभणी जिल्हा कारागृह | धुळे जिल्हा कारागृह 
२ श्री.स.य.कर्णिक | भायखळा जिल्हा कारागृह | किशोर सुधारालय, नाशिक 
३ श्री.अ.स.जगताप | विसापूर जिल्हा कारागृह | खुले कारागृह मोशी, जि.अमरावती 
४ श्री.शि.वि.आचमे | सातारा जिल्हा कारागृह | भायखळा जिल्हा कारागृह 
५ श्री.सं.रा.जाधव | तळोजा मध्यवती कारागृह | रत्नागिरी विशेष कारागृह 
६ श्री.सु.नि.किंगरे | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह | कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
श्री.श.शि.शेळके | ठाणे मध्यवती कारागृह | कल्याण जिल्हा कारागृह 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनेने बदली झालेल्या अधिका-यांना 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

२) बदली झालेल्या अधिका-यांनी त्यांच्या संबंधित कारागृहातून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिका-याला रुजू 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१४६/तुरुंग-१ 


करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिका-याला जबाबदार धरण्यात येईल. 

३) बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिका-याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र 
ठरतील. 


वर नमूद केलेल्या अधिका-यांना अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. तसेच बदली झालेल्या 
अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५३०१८०४०११९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhairawnath 


1 Bhalchandra Parkh 
B h al rawn ath DN: CN. Bhairawnath Bhalchandra 


rkhi, C = IN, S = MAHARASHTRA, O = 


B h al ch an d ra GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


. Reason: | am the author of this document 
P a rkh | Date: 2013.06.01 11:36:19 +05'30' 


(भै.भा.पारखी) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय) पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे, दक्षिण विभाग,मुंबई, मध्य 
विभाग, औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर 

सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 

प्राचार्य तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे/ किशोर सुधाराळय, नाशिक 
सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/वर्ग-२ 

सर्व संबंधीत अधिकारी (अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांच्यामार्फत) 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र, 9/2 (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१४६/तुरुंग-१ 


९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
११)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


